वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करीता 
काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.काप्रयो २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१)/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक २६/०३/२०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक काप्रपो -२०१०/प्र.क्र ५४८/उद्योग-२, दिनांक १५/०७/२०१० 

२) शासन परिपत्रक क्रमांक काप्रपो -२०१०/प्र.क्र ५४८/उद्योग-२, दिनांक १८/०२/२०११ 

३) शासन निर्णय क्र. काप्रयो-२०१२/प्र.क्र १३६/उद्योग-२, दिनांक १२/०३/२०१३ 

४) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
काप्रयो/ अनुदान/ २०२०/ ओ-४२५, दिनांक २०/०३/२०२० 

५) शासन ज्ञापन, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. काप्रयो-२०१९/ प्र.क्र.१२४ (भाग-१)/ 
उद्योग-२, दि.२३/०७/२०२०. 

६) शासन ज्ञापन, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. काप्रयो-२०१९/ प्र.क्र.१२४ (भाग-१/ 
उद्योग-२, दि.०९/१२/२०२०. 

७) शासन ज्ञापन, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. काप्रयो-२०१९/ प्र.क्र.१२४ (भाग-१/ 
उद्योग-२, दि.२४/०२/२०२१. 


ज्ञापन :- 
राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत शासनाने 


दि.१५/०७/२०१० च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतला आहे. तसेच दि.१२/०३/२०१३ च्या शासन 


निर्णयान्वये काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान वाटपाची सुधारीत कार्यप्रणाली निश्चित 


करुन ही योजना पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेनुसार राज्यामध्ये 


उत्पादीत व प्रक्रिया केलेल्या काजूपैकी राज्यामध्ये अंतिमत: विक्री झालेल्या काजूच्या विक्रीवर देय 


असलेल्या 4% मूल्यवर्धित कर भरल्यानंतर सदर कराची रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून संबंधित 


घटकांना प्रदान करण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत वित्तीय तरतूद अपुरी असल्याने 


शासनाकडे प्रोत्साहन परताव्याचे प्रलंबित असलेले दावे टप्प्याटप्प्याने मंजूर करण्यात आले आहेत. 


सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये या योजनेकरीता रुपये ५ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला होता. तथापि, सन २०२०-२१ च्या सुधारीत अंदाजामध्ये या प्रयोजनार्थ रुपये ३.७५ कोटी 


एवढा निधी बिडीएस प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. रुपये ३.७५ कोटीपैकी 
रुपये २.५ कोटी निधी दि.२३/०७/२०२०, दि.०९/१२/२०२० व दि.२४/०२/२०२१ च्या शासन 
ज्ञापनान्वये उद्योग घटकांना वितरीत केला आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः काप्रयो २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१)/ उद्योग-२ 


२. सद्यस्थितीत शासनाकडे ०१ दावा प्रलंबित असून सदर दावा निकाली काढण्याकरीता 


रुपये ३,६५,८०५/- एवढ्या निधीची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे उर्वरीत रुपये १.२५ कोटी एवढ्या 


अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून रुपये ३,६५,८०५/- एवढा निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी 


विभागाने केलेल्या विनंतीनुसार वित्त विभागामार्फत सदर खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे. 


त्यानुसार विभागास रुपये ३,६५,८०५/- एवढा निधी वितरणासाठी उपलब्ध झाला आहे. सदर 


योजनेकरीता सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक १ व ३ येथे 


नमूद केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकातील तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची 


पडताळणी/शर्तीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन 


राहून, पुढील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या काजू प्रक्रीया उद्योग घटकाला रुपये ३,६५,८०५/- 


(रुपये तीन लक्ष पासष्ट हजार areal पाच मात्र) इतका निधी वितरीत करण्यास या ज्ञापनाद्वारे 


शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr. Name of the Unit Address Amount to be 

No. paid (in Rs) 

1 2 3 4 

1 South Konkan Industries Ranbambuli, Taluka- Malvan. Dist-Sindhudurg 3,65,805 
Total 3,65,805 


३. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक - के-७, लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग (00)(92) 
काजू प्रक्रीया उद्योगास प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४८१), ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. उपरोक्त तक्त्यात नमूद काजू प्रक्रिया उद्योग घटकाला वितरीत करण्यात येणाऱ्या एकूण 


रुपये ३,६५,८०५/- (रुपये तीन लक्ष पासष्ट हजार आठडो पाच मात्र) एवढ्या रकमेच्या आहरणाचे 


आणि महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणास वितरीत करण्याचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), 


उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 


५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर रकमांचे धनादेश 


लेखाधिकारी, उद्योग संचालनालय यांचे नावे काढून महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण, मुंबई 


यांना अदा करण्यात यावा. 


६. या शासन ज्ञापनान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 


प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन उद्योग संचालनालयाने शासनास सादर करावे. 


७. हेशासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या art. संदर्भ क्र.१०३/ २०२१/ व्यय-१६, दि.२६/०३/२०२१ 


अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः काप्रयो २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१)/ उद्योग-२ 


८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक 


संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३२६१२५३५५९३१० 


असा आहे. सदरचे शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vinod Sopanrao 
Mendhe 


\cScaSd6a2 


७९5111, 


Date: 20: 


(वि.सो.मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय,नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई -४०० 032 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), नागपूर 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय,मुंबई ३२. 

७. विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई-४०० ०१० 
८. अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, मुंबई-४०० ०३२ 

९. सर्व संबंधित घटक 

. निवड नस्ती (उद्योग-२) 


१ 


[७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


